महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व 
अंतर्गत महाविद्यालयातील  अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजना लागू असलेल्या सहाव्या वेतन 
आयोगाच्या स्तर - २ (Tier-ll) मध्ये जमा 
थकबाकीच्या रकमा व्याजासह प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शान निर्णय क्रमांक : मपवि २०२२/प्र.क्र. ४४/पदुम 2 (ATHY) 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०००३२ 
दिनांक - १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : 

१) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र अंनिओ १००५/१२६/सेवा ४, दि. ३१ ऑक्टोबर २००५ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र वेपूर अंनिओ १००७/१८/सेवा ४, दि. ०७ जुले,२००७ 
) 
) 


3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र वेपूर १२०९/ प्र.क्र.६९/सेवा ९,दि. २९ एप्रिल २००९ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र अंनियो १०१०/ प्र.क्र.६७/सेवा ४,दि १४ डिसेंबर, २०१० 

५) शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक 
मपवि २०१०/प्र.क्र. १४४/पदुम १(अ), दि. ०७ जानेवारी, २०११ 

६) शासन निर्णय, कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक 
मपवि २०१३/प्र.क्र. ६८/म्हापसु, दि. ३१ ऑगस्ट, २०१७ 

७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, अंनियो २०१८/प्र.क्र.२८८/सेवा-४ दि. ०८ ऑक्टोबर,२०२१ 

८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अंनियो-२०१८/प्र.क्र.२८८/सेवा-४ दि. २३ फेब्रवारी, २०२२ 

९) नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे जा.क्र. 
मपमविवि/नियंत्रक/स्तर-२/रानियो/१८८५/२२, दि. ०२/०३/२०२२ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१ 


नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्‍त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नविन परिभाषीत 


अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अंमलात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती 


संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ७ जुले, २००७ अन्वये विहीत करण्यात 


आली आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या तसेच विद्यापीठाच्या 


नियंत्रणाखालील महाविद्यालये /संस्थाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांसाठी संदर्भाधीन क्र. ५ येथील 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग दिनांक ०७ जानेवारी, २०११ अन्वये नविन परिभाषित अंशदान 


निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


शासकीय /विद्यापीठाच्या कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे दिनांक 


१ जानेवारी, २००६ ते दिनांक 39 मार्च २००९ पर्यतच्या काळावधीतीळ सुधारीत वेतनाच्या थकबाकीची 


रक्कम त्यांच्या नवीन परिभाषित ster निवृत्ती वेतन योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश 


संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दिनांक २९ एप्रिल, २००९ मधील परि. 


१५.२ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक 


७ जुले, २००७ मधील परि ६ (ब) नुसार स्तर १ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला असून त्यात जमा 


होणारी रक्‍कम आहारीत करता न येण्याजोगी (Non-Withdrawable) आहे. त्यामुळे या योजनेतील 


आहरणयोग्य (Withdrawable) असलेल्या स्तर-२ मध्ये थकबाकीची रक्‍कम जमा करण्याबाबतची 


कार्यपध्दती शासनाने संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक १४/१२/२०१० अन्वये 


निश्चीत केली असून, त्यामध्ये सुचित केल्यानुसार महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 


नियंत्रणाखालील महाविद्यालये/ संस्थांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी संदर्भ क्र ६ 


येथील शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये कार्यपध्दती विहीत 
केलेली आहे. 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील नियत 


वयोमानाने सेवा निवृत्त /राजीनामा/मृत्यु/बडतर्फ कारणाने सेवेत नसलेल्या व सेवेत कार्यरत 


असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या स्तर २मध्ये जमा रक्‍कम व त्यावरील 


देय व्याज अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
शासन निर्णय, क्रमांक मपवि २०१३/प्र.क्र. ६८/म्हापसु, दि. ३१ ऑगस्ट, २०१७ अनुसार ज्या 


कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 


योजने अंतर्गत स्तर २ मध्ये जमा करण्यात आलेली आहे. त्यांना एकूण देय रक्कमेचा परतावा 


त्यावरील व्याजासह परत करण्यास या द्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रकमेची 


संबंधित कर्मचाऱ्यांना अदायगी करतांना सोबत जोडलेल्या नमुना १, नमुना २ आणि नमुना ३ प्रमाणे 


माहिती अद्यावत व पडताळणी करण्याची कार्यवाही संबंधीत आस्थापनेने करावी. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


२. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची स्तर 


२मध्ये जमा असलेली उक्त रक्‍कम प्रदान करण्यासाठी ती खालील लेखार्शीषाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावी. 


मागणी क्रमांक जी ९९ 

८३४२ इतर ठेवी 

११७ शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना 

(०० शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना 

(00) (0) महाराष्ट्र पश्रु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या संस्थेमधील 
कर्मचारी /अधिकाऱ्यांकडून जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंशादानाचा परतावा. 

(C382 ०१९५) 

३. सदर रकमांचा परतावा मंजुर करण्याकरिता सबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन सध्या ज्या 


कार्यालयातून आहरीत होत आहे. त्या कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुख यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


४. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील जे कर्मचारी 


नियतवयोमानाने सेवा निवृत्त /राजीनामा/मृत्यु /बडतर्फ कारणाने सेवेत नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या 


अंतिम परताव्याचे प्रदान करतांना स्तर २ मधील सहावा वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या रक्‍्कमांचे 


प्रदान झाले आहे किंवा कसे, याची खातरजमा करुन सदर रक्कमेचे प्रदान झाले नसल्यास प्रदान 


करण्यांत यावे. कर्मचारी / अधिकारी त्यांच्या रकमांचा परतावा मंजूर करण्याकरीता सबंधित 


कर्मचाऱ्याचे शहोवटचे वेतन ज्या संस्थेच्या स्तरावरुन आहारित करण्यात आले आहे, त्या 


कार्यालयातील कार्यालय प्रमुख यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


द्‌. स्तर २ मध्ये जमा करावयाच्या हप्त्यांच्या रकमा ज्या कार्यालयाकडून उन भरणा करण्यात आल्या 


आहेत, त्या कार्यालयाने जमा केलेल्या रकमा व त्यावरील व्याजाची परिगणना व त्याची पडताळणी 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक कार्यालयाकडून करून घेण्याची जबाबदारी राहील. 


६. कर्मचारीनिहाय स्तर २ मधील रक्कमांची नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र WY व मत्स्य 


विज्ञान विद्यापीठ या amateur पडताळणी झाल्यानंतर तो कर्मचारी ज्या महाविद्याळयात 


सद्य:स्थितीत कार्यरत आहेत किंवा सेवा समाप्तीच्या प्रकरणी त्याचे शहोवटचे वेतन ज्या संस्थेतून 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


आहरीत केले असेल, अज्ञा आस्थापनेकडे पडताळणी केलेली माहिती हस्तांतरित करण्यासाठीची 


कार्यवाही नियंत्रक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र VY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ या कार्यालयाकडून 


करण्यात यावी. 


७. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाचे पाचही हप्ते परिपूर्ण असलेल्या 


एक किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचे नमुना १, नमुना २ व नमुना ३ तयार करुन मुद्रित करुन घ्यावे. 


८. कर्मचाऱ्यांच्या नमुना २ व नमुना ३ येथे दर्शविलेली पाच जमा हप्त्याची रक्‍कम व व्याजाची 


परिगणना या बाबी नियंत्रक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ या 


कार्यालयाकडून यांचे SAN ताळमेळ घेवून नोंदविण्यात याव्यात. 


९. आहरणव संवितरण अधिकारी यांनी ताळमेळ झाल्यानंतर नमुना १, नमुना २ व नमुना ३ मधील 


माहीतीसह निधी मागणीचा प्रस्ताव नियंत्रक (वित्त व ळेखा), महाराष्ट्र Wal व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ 


या कार्यालय यांचेकडे सादर करावा 


१०. नियंत्रक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र WAI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांनी प्राप्त मागणीप्रमाणेची 


रक्‍कम वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट अ, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, नागपूर विभाग, 


नागपूर यांचे मार्फत थेट (माफसूअर्थ प्रणाळीशिवाय) आहरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


११. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट अ, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, नागपूर 


विभाग, नागपूर यांना नियंत्रक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांनी 


सादर केलेले देयक माफसूअर्थ प्रणाळीशिवाय/ व्यतिरीक्त इतर देयक ज्या पध्दतीने कोषागारात 


सादर केले जातात, त्याचप्रमाणे सादर करुन रक्‍कम आहरीत करावी. 


१२. नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र प्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांनी कोषागारातून 


रक्कमा आहरीत होताच मागणीप्रमाणे त्या वितरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


१३. विद्यापीठ मुख्यालयी कुलसचिव, तर अधिनस्त संस्थाच्या स्तरावर कार्यालयप्रमुख यांनी 


नमुना-४ मध्ये मंजुरी आदेश काढावा. 


१४. मंजुरी आदेशास अनुसरुन विद्यापीठाचे आहरण व सवितरण अधिकारी आणि विद्यापीठाचे 


after व लेखाधिकारी यांनी कर्मचारी निहाय रक्‍कमांची खात्री करुन सबंधीत कर्मचारी यांना 


प्रदानाची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


१५. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत स्तर २ च्या उक्त रक्‍्कमांवर दिनांक 


३१.०३.२०२३ अथवा परताव्याच्या दिनांक या पैकी जी आगोदर असेल त्या तारखेपर्यंत भविष्य निर्वाह 


निधीवर वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याज दरानुसार व्याज देय राहील. 


१६. सदर शासन निर्णय, संचालनालय लेखा व कोषागारे यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र ३६/१४३, 


दि. २४/०६/२०२२ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र ६०/सेवा ४, दि. ०१/०७/२०२२, 


अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


१७. हाझासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१०१४१३३४४०२२०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


CHANDRAKALA - 
DEVRAM GAVIT = ही 


(चंद्रकला गावित) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१, 

) प्रादेशिक सहआयुक्त, पश्युसंवर्धन विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर, 

) कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर, 

) नियंत्रक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर, 
५) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

) 

) 

) 

) 


वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-अ प्रादेशिक सहआयुक्त UMass नागपूर विभाग, नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर, 

वित्त विभाग व्यय -२/ सेवा ४, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

कार्यासन पदुम १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


नमुना -१ 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित नियंत्रक (वित्त व लेखा) अधिकारी कार्यालयाकडे 
स्तर-२ मधील रकमांची परतावा अनुज्ञेयता तपासणी करण्याकरिता करावयाचा अर्ज 


जा.क्र. 
कार्यालयाचे नाव व पत्ता 
दिनांक 


प्रति, 

नियंत्रक (वित्त व लेखा), 

महाराष्ट्र Fal व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, 
नागपूर 


विषय- परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन 
आयोगाच्या थकबाकीच्या स्तर २ मध्ये जमा असलेल्या रकमेच्या परताव्यासाठी 
तपासणी करुन मिळणेबाबत. 


महोदय, 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या रकमा डीसीपीएस खात्याच्या स्तर २ मध्ये जमा 
आहेत. सोबतच्या नमुना २ मधील कर्मचारी सध्या या कार्यालयात कार्यरत /बदलीने कार्यरत आहेत. 
सदर कर्मचाऱ्यांच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना खाती सहाव्या वेतन आयोगाच्या 


थकबाकीच्या स्तर २ मध्ये जमा असलेल्या रकमा त्यावरील देय व्याजासह रक्‍कम रू शी 
(अक्षरी रू ) मंजुरीसाठी नमुना २ व ३ मध्ये आपल्याकडे परिपूर्ण माहीतीसह प्रस्ताव सादर 
करण्यात येत आहे. 


तरी स्तर २ मधील जमा रकमेचा परतावा करण्यासाठी रक्कंमा नियंत्रक यांचे कडून प्रमाणित 
करून घेण्यासाठी सहाव्या वेतन आयोगाचे थकबाकीचे हप्ते स्तर २ मध्ये जमा असल्याबाबत खात्री व 
पडताळणी कार्यालयीन अभिलेख्यावरून करण्यात आलेली आहे. 


आपला/आपली विश्वासू 


स्वाक्षरी व पदनाम 
(आहरण व संवितरण अधिकारी) 
कार्यालयाचा शिक्का 
(DDO Code: ) 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


नमुना २ 


स्तर २ (TIER-Il) मध्ये जमा असलेल्या रक्कमेच्या परताव्यासाठी सभासंदांची यादी 


संस्थेचे नांव - 
अ. | कर्मचा- | सद्यास्थितीत सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या स्तर २ मध्ये जमा असलेल्या पाच हप्त्यांची माहीती 
क्र | याचे कार्यरत असलेले 
Be सेवानिवृत्त पहिला हप्ता दुसरा हप्ता तिसरा हप्ता चौथा हप्ता पाचवा हप्ता व्याजाची | एकुण 
नांव सेवानिवृत्त झालेले एकुण देय 


इत्यादीचे ठिकाण j 
रक्‍्कंम | taba 


प्रमाण । दिनांक | रक्‍्कंम | प्रमाण | दिनांक | रकक्‍्कंम | प्रमाण | दिनांक | vaca | प्रमाण | दिनांक | vaca | प्रमाण | दिनांक | रक्‍्कंम 
क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक 


प्रमाणीत करण्यात येते कौ, वर नमुद प्रपत्रातील माहीती कार्यालयाचे अभिलेख्यावरुन तपासून नोंदविण्यात आलेली आहे. व तसेच व्याजाची Lay नियंत्रक यांचे 
स्तरावरील लेख्यासी ताळमेळ घेवून नोंदविली आहे. 


आहरण व संवितरण अधिकारी 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नोंदविलेली माहीती या विभागाच्या लेख्यांसी पडताळणी केली असता बरोबर आहे. 


अधिदान व लेखाधिकारी 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


नमुना ३ 


स्तर 2 (TIER-ll) मध्ये जमा असलेल्या रकमांबाबत व्याजाची हप्तेनिहाय परिगणना दर्शविणारे विवरणपत्र 


कर्मचा-याचे नांव - सद्यास्थितीत कार्यरत कार्यालयाचे नांव ------------------------------------ 
अ. | हप्त्यांचा | tabs | वर्षनिहाय मिळणारे व्याजची Lah एकुण | व्याजासहची 
क्र | तपशिल व्याज | एकुण रक्‍कम 
(४ ते | (३ते१८) 
१७ची 
बेरीज 
२००९- | २०१०- | २०११- | २०१२- | २०१३- | २०१६- | २०१५- | २०१६- | २०१७- | २०१८- | २०१९- | २०२०- | २०२१- | २०२२- 
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 9¢ 98 20 29 २२ २३ 
शि २ ३ ai 4 & fi | ८ ९ शि नि १ १२ १३ eal १५ १६ क्विं १८ १९ 


प्रमाणीत करण्यात येते कौ, वर नमुद प्रपत्रातील माहीती कार्यालयाचे अभिलेख्यावरुन तपासून नोंदविण्यात आलेली आहे. व तसेच व्याजाची Lay नियंत्रक यांचे 
स्तरावरील लेख्यासी ताळमेळ घेवून नोंदविली आहे. 


आहरण व संवितरण अधिकारी 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नोंदविलेली माहीती या विभागाच्या लेख्यांसी पडताळणी केली असता बरोबर आहे. 


सहाय्यक नियंत्रक नियंत्रक (वित्त व लेखा) 
पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


नमुना ४ 
स्तर २ मधील जमा रकमांचा परतावा आदेश 
जा.क्र 
आहरण व सवितरण अधिकारी व कार्यालयाचे 
नांव व पत्ता 
दि. 
वाचा : 9) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र अंनिओ १००५/१२६/सेवा ४, दिनांक ३१/१०/२००५ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र वेपूर अंनिओ १००७/१८/सेवा ४, दिनांक ०७ जुलै,२००७ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र वेपूर १२०९/ प्र.क्र.६९/सेवा ९,दिनांक २९/०४/२००९ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र अंनियो १०१०/ प्र.क्र.६७/सेवा ४,दिनांक १४/१२/२०१० 
५) शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक मपवि 
२०१०/प्र.क्र. १४४/पदुम १(३), दिनांक ७ जानेवारी, २०११ 
६) शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक मपवि 
२०१३/प्र.क्र. ६८/म्हापसु, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१७ 
७ शासन निर्णय 


आदेश 
परिभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना / राष्टीय निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या स्तर २ मध्ये जमा असलेल्या पाचही 
हप्त्यांच्या रकमा व्याजासह परतावा करणे संदर्भ क्र ७ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये खालील कर्मचा-यांना 
व्याजासह परतावा एकुण रक्‍्कंम रू / (अक्षरी ------------ ) मंजुर करत आहेत. 


सदर बाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहे 


अ. | कर्मचा- | माफसुअर्थ | डिसीपीएस | प्रान सहाव्या वेतन आयोगाच्या व्याजची | एकुण देय 
क्र | ad क्र. क्र क्र थकबाकीच्या स्तर २ मध्ये जमा । एकुण | LEA] 
नांव असलेल्या पाच हप्त्याची एकुण | रक्‍्कंम | (६-७ 

VEDA GH 
fea २ ३ शिका 4 द 1७ ८ 
ca 
2 
एकुण रक्‍्कंम रू 


नियंत्रक यांचे कडून प्राप्त निधीच्या मर्यादेत खर्ची टाकण्यात यावा 
कार्यालय प्रमुखाची स्वाक्षरी 
पदनाम व शिक्का 


प्र्त 
१) नियंत्रक (वित्त व लेखा ),महाराष्ट्र VA व मत्स्य व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


२) आहरण व सवितरण अधिकारी, 
३) अधिदान व लेखाधिकारी 
४) संबधित कर्मचारी यांना माहितीस्तव 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि 2022/प्र.क्र. 44 /पदुम 2 (माफसु) 


नमुना ५ 


अधिदान व लेखा कार्यालय कडून तपासणी झालेली कर्मचा-याची यादी 


अ | कर्मभचा- । माफसु | डिसी | was | सहाव्या वेतन व्याजची एकुण | एकुण देय 
याचे नांव | अर्थ क्र. | पीएस आयोगाच्या रक्‍कंम नमुना । LEAT 
क्र क्र. थकबाकीच्या स्तर | ३ प्रमाणे (६--७) 
२मध्ये जमा 
असलेल्या पाच 
हप्त्याची एकुण 
रक्‍कंमरू 
दि २ ३ ka 4 द a ८ 
hal 
Q 
3 
एकुण LEHH GH 
कार्यालय प्रमुखाची स्वाक्षरी 
पदनाम व शिक्का 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


